महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व 
इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च २०२०. 


वाचा :- 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१, दि.०१.११.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/दर्जावाढ व 


आधुनिकीकरणाकरीता शासनाद्वारे सदरहू महामंडळास भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 


देण्यात येते. त्यानुसार सन २०१९-२० या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीपैकी महाराष्ट्र 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा 


या कामांसाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे बसस्थानकांचे बांधकाम/आधुनिकीकरण/ 


विस्तारीकरण पुनर्बाधणी व दर्जावाढ (बारामती जिल्हा पुणे येथील बसस्थानकासाठी संपादीत 


कराव्या लागणा-या अतिरिक्‍त जमीनीसह) याकरीता सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु. ६० कोटी 


(अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत खर्च हा सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, 


मार्ग परिवहन, ००,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (००) (०१) महाराष्ट्र 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणा अंर्तगत बांधकाम व इतर सुविधा 


(कार्यक्रम) (३०५५ 0042) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाळील 


तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर रक्‍कम 


आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक <संकेताक क्रमांक लिहा> असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८/२०२०/व्यय-८, 


दि.२७.०३.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३११२३०४६५८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
KA D A M D ATTAT RAY 2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f0946635 
15273d0b4d27fc, postalCode=400032, street=HOME 


DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial INumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba57b0d27 
H A N M A N T 7f11e970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 
Date: 2020.03.31 12:37:08 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षक अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


